Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४२] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १९-२५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-२१ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार - ब 
व चार- क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार-ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - ३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ८२४ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 

___ शुध्दीपत्र 


क्रमांक अ. का .-उपजि ( भू.)-विपाविमक्र २- कावि - १९१- २०१७ . - 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ , भंडारा यांचेकडे भूसंपादन प्र . क्र . १४ - एलक्युएन - २०१६- १७ 
मौजा-पिंडकेपार ( टोली), ता . जि . भंडारा येथील भूसंपादन मधील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , दिनांक 
सप्टेंबर २१- २७, २०१७ ला पृष्ठ १ - ५ , अनुक्रमांक ७४४ वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . त्यात पान क्र . २ पहिल्या ओळी मध्ये गोंदिया जिल्हा 
झालेला आहे . त्याऐवजी भंडारा जिल्हा असे वाचावे . 


भंडारा : 
दिनांक : २६ सप्टेंबर २०१७. 


वि . स . भाकरे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ , 

भंडारा . 


ना . - एक - १ ( १४७८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९- २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ८२५ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ६९६- बी - २- १- २०१७. 


श्री . प्र . ह . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्या .द .प्र . श्रे., हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ३१- ०८ - २०१७ ते दिनांक २- ०९ - २०१७ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दि . २९- ०८- २०१७ चे का . वे. नं . ते दि . ०४- ०९ -२०१७ चे का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येत आहे. 


श्री . ए . आर. सुर्वे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर .हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र. ह . नेरकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्या . द . प्र . श्रे .,हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दि . ३० -०८ - २०१७ चे त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


श्री . एस . डी . गरड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर ,हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्री . प्र . ह. नेरकर , २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्या . द . प्र . श्रे .,हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दि . ३१ - ०८ - २०१७ ते दिनांक ०४- ०९ - २०१७ रोजी पर्यंतचे 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्या . द. प्र . श्रे .,हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले 
असते . 


वर्धा : 
दिनांक : १६ सप्टेंबर २०१७ . 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . ८२६ . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी - २( १२ )- ६३२ - २०१७. 

मिस एम . जी . हिवराळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तुमसर यांची ०३ दिवस अर्जित रजा दिनांक २२ -८ - २०१७ ते दिनांक २४ -८ - २०१७ 
पर्यंत व रजेच्या मागे रविवार दिनांक २०- ८ -२०१७, स्थानिक सुटी दिनांक २१- ८- २०१७ तसेच रजेच्या पुढे सार्वजनिक सुटी दिनांक २५ -८ - २०१७ 
दुसरे शनिवार दिनांक २६ - ८ - २०१७, रविवार दिनांक २७ - ८ - २०१७ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २० - ८ - २०१७ ते दिनांक २७ - ८ 
२०१७ पर्यंत मंजूर करण्यांत येत आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९( २) ( बी ) टिप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यांत येते की , मिस एम . जी .हिवराळे , ह्या जर 
दिनांक २२- ८ - २०१७ ते दिनांक २४- ०८ - २०१७ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तुमसर या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस एम . जी . हिवराळे , ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


श्री . यु. एन . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून दिनांक २२ - ८ - २०१७ ते दिनांक २४- ०८ - २०१७ 
या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील तसेच दिनांक २४- ८ - २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७- ८ - २०१७ पर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर या पदाचे कार्यभार मिस ए . एम . कासीम , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर मोहाडी यांचेकडे राहील . 


दिनांक : २३ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १९ - २५ , २०१७/ आश्विन २७- कार्तिक ३ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ८२७ . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी - २( ११ )- ६४० - २०१७. 


श्री . आर . पी . पांडे,जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक २९ - ८ - २०१७ ते दिनांक 
३१ - ८ - २०१७ पर्यंत सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २८ - ८ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १- ९ - २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महारष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९( २ ) ( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. पी . पांडे, हे जर दिनांक 
२९ - ८ - २०१७ ते दिनांक ३१- ८ - २०१७ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा या पदावर 
स्थापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. पी . पांडे, हे जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


श्री . आर . पी . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एन . व्ही . जिवने , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा यांचेकडे राहील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ८२८ . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी -२( ४ )- ६४१ - २०१७. 

श्री . ए . डी . मारगोडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लाखनी यांची ५ दिवस अर्जित रजा दिनांक २८ - ८ - २०१७ ते दिनांक १- ९ - २०१७ पर्यंत 
व रजेच्या मागे सार्वजनिक सुटी दिनांक २५-८ - २०१७, दुसरे शनिवार दिनांक २६- ८- २०१७, रविवार दिनांक २७-८ - २०१७ व रजेच्या पुढे सार्वजनिक 
सुटी दिनांक २- ९ - २०१७ सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २४ - ८ - २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३- ९ - २०१७ चे रिमांड 
वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 

अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महारष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९( २ ) ( बी ) टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . डी . मारगोडे, हे जर दिनांक 
२८- ८- २०१७ ते दिनांक १-९ -२०१७ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लाखनी , या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. डी . मारगोडे, हे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लाखनी या पदावर स्थानापन्न होतील . 


मिस पी . आर . पमनानी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लाखनी , ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री. ए. डी. मारगोडे, यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लाखनी या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


भंडारा : 


दिनांक : २४ ऑगस्ट २०१७ . 


संजय आ . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश . 

भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


